“मीत्रा” संस्थेस शासनाच्या पाणी पुरवठा 
स्वच्छता विभागाची राज्यस्तरीय प्रशिक्षण 
संस्था घोषित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-४९२१/प्र.क्र.२०९/पापु-०१ 
७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत, 
क्रॉफर्ड मार्केट जवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१ 
तारीख: २८ सप्टेंबर, २०२१. 


वाचा :- 
१ शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांकः टीआरएन-०९/प्र.क्र.३९/०९/१२-अ, 
दिनांक २३ सप्टेंबर, २०११ 
२) शासन निर्णय क्रमांकः मजीप्रा-२०१२/प्र.क्र.१४३/पापु-२३, दिनांक २१ मे, २०१२ 
3) महाराष्ट्र पर्यावरण अभियांत्रिकी प्रशिक्षण आणि संशोधन संस्था (मीत्रा) यांचा प्रस्ताव क्र. 
मीत्रा/तांशा-२/प्रशिक्षण/५४६/२०२१, दिनांक ५ ऑगस्ट,२०२१ 
प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र पर्यावरण अभियांत्रिकी प्रशिक्षण आणि संशोधन संस्था (Alan) ही महाराष्ट्र शासनाच्या पाणी 
पुरवठा व स्वच्छता विभागांतर्गत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या मालकीची एक प्रशिक्षण संस्था म्हणून कार्यरत 
आहे. मीत्राच्या शाश्वत परिचलनासाठी मीत्रा ही संस्था राज्य शासनाच्या पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाची 
राज्यस्तरीय प्रशिक्षण संस्था म्हणून घोषित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

राज्य प्रशिक्षण धोरणाच्या अनुषंगाने पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागासाठी, महाराष्ट्र पर्यावरण 
अभियांत्रिकी प्रशिक्षण आणि संशोधन संस्था (मीत्रा) ही संस्था पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागांतर्गत नाशिक येथे 
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या अंतर्गत कार्यरत आहे. सदर संस्थेच्या शाश्वत परिचलनासाठी मीत्रा ही संस्था 
राज्य शासनाच्या पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाची राज्यस्तरीय प्रशिक्षण संस्था म्हणून घोषित करण्यात येत 
आहे. 

सदर संस्था महाराष्ट्र राज्याच्या प्रशिक्षण धोरणानुसार कार्य करेल. सदर संस्थेचे प्रशिक्षणाचे कामकाज 
विभागाच्या तसेच विभागाच्या अधिनस्त संस्थाच्या मुळ तांत्रिक कामकाजाशी संबंधित असेल. या तांत्रिक 
प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी वार्षिक प्रशिक्षण आराखडा तयार करण्यात येईल. तसेच सदर प्रशिक्षणाचे दर हे राज्य 
प्रशिक्षण धोरणाच्या प्रशिक्षण दरानुसार असतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-४९२१/प्र.क्र.२०९/पापु-०१ 


सदर शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.१०/२२१ साप्रवि/ १२ अ यांच्या 
सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०९२८१८०६३१८९२८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by VARSHA GUNVANTRAO DESHMUKH 

VA R S H A DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER SUPPLY 
AND SANITATION DEPARTMENT, postalCode=400032, 
s 


t=Maharashtra, 
2.5.4.20=31837447 4bdbbee0a87fa98c6ce4addbc6f40c52596bc652c 
GUNVANTRAO ies 


pseudonym=F95102CD831 1B72DFCBECFA350FF3EF7BE95A559, 
serialNumber=B030780A012E3648CB356030F4D4BFD6DCFEDS5E15 


26059A46C087A14FE3C29A0, cn=VARSHA GUNVANTRAO 
DESHMUKH 


Date: 2021.09.29 11:44:25 +05'30' 


(वर्षा देशमुख) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा.राज्यमंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

५. मा.मंत्री (सर्व) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६. मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा, विधीमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

७. मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद, विधीमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

८. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

९. मा. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०.मा. अपर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, 
मंत्रालय, मुंबई. 

११. मिहान संचालक, जल जीवन FRM (राज्य पाणी व स्वच्छता fa), बेलापूर, नवी 
मुंबई. 

१२. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई 

१३. संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-४९२१/प्र.क्र.२०९/पापु-०१ 


१४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

१५.उप सचिव/अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी (सर्व ), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 

१६.मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण 
(ad) 

१७. संचालक, महाराष्ट्र पर्यावरण अभियांत्रिकी प्रशिक्षण आणि संशोधन संस्था ( मीत्रा), 
नाशिक रोड, नाशिक. 

१८. प्रकल्प संचालक, जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन, जिल्हा परिषद (सर्व) 

१९. कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद (सर्व) 

२०. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


